RNINo.MAHBILL / 2009 / 31733 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष ७ , अंक ४१ ] 


मंगळवार , एप्रिल २७ , २०२१ / वैशाख ७ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे २ , किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक ७२ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र 

शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


कृषि , पशुसंवर्धन , दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 

मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय विस्तार , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २३ एप्रिल २०२१ . 


अधिसूचना 
प्राण्यांमधील संक्रामक व सांसर्गिक रोगांस प्रतिबंध व नियंत्रण अधिनियम , २०० ९ . 

क्रमांक डीआयएस -२०१७ / प्र . क्र . ९ २ / पदुम -४ .-- ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासनाने , प्राण्यांमधील संक्रामक व सांसर्गिक रोगांस प्रतिबंध व 
नियंत्रण अधिनियम , २०० ९ ( २०० ९ चा २७ ) याच्या कलम ६ च्या पोट - कलम ( १ ) आणि ( २ ) तसेच कलमे ७ , ११ , १२ व १३ यांद्वारे प्रदान 
केलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढलेली शासन अधिसूचना , कृषि , पशुसंवर्धन , दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग क्रमांक 
डीआयएस -२०१७ / प्र . क्र . ९ २ / पदुम -४ , दिनांक २ ९ जानेवारी , २०१ ९ ( यात यापुढे जिचा निर्देश , “ उक्त अधिसूचना ” असा केला आहे . ) याद्वारे , 
महाराष्ट्र राज्यातील नागपूर , सांगली , पुणे , बुलढाणा व रायगड या जिल्हयांचे संपूर्ण क्षेत्र , जो उक्त अधिनियमान्वये घोषित केलेला अनुसूचित रोग 
आहे अशा ग्लँडर्स रोगाच्या बाबतीत , “ नियंत्रित क्षेत्र ” म्हणून घोषित केले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , भंडारा जिल्ह्याच्या क्षेत्रामध्ये अश्व प्रजातीचे प्राणी ग्लँडर्स रोगाने संक्रमित होत आहेत असे निदर्शनास आले आहे , आणि 
म्हणून , उक्त भंडारा जिल्हा “ नियंत्रित क्षेत्र ” म्हणून घोषित करणे शासनाला इष्ट वाटते . 

त्याअर्थी , आता , प्राण्यांमधील संक्रामक व सांसर्गिक रोगांस प्रतिबंध व नियंत्रण अधिनियम , २०० ९ ( २०० ९ चा २७ ) याच्या कलम ६ च्या 
पोट - कलम ( १ ) व ( २ ) तसेच कलमे ७ , ११ , १२ व १३ यांद्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन , महाराष्ट्र शासन , यांद्वारे , उक्त अधिसूचनेत 
पुढीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे : 

उक्त अधिसूचनेच्या अनुसूचीमधील , अनुक्रमांक ५ च्या नोंदीनंतर , पुढील नोंद जादा दाखल करण्यात येईल . 
“ ६. भंडारा " 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अनूप कुमार , 
शासनाचे प्रधान सचिव . 


( १ ) 


भाग चार - अ - ७२-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , एप्रिल २७ , २०२१ / वैशाख ७ , शके १ ९ ४३ 


AGRICULTURE , ANIMAL HUSBANDRY , DAIRY DEVELOPMENT AND 

FISHERIES DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya Annexe , Mumbai 400 032 , dated the 23rd April , 2021 . 


NOTIFICATION 


PREVENTION AND CONTROL OF INFECTIOUS AND CONTAGIOUS DISEASES IN ANIMALS ACT , 2009 . 


No. DIS - 2017 / C.R . 92 / ADF - 4. - Whereas , the Government of Maharashtra , by Government 
Notifications , Agriculture , Animal Husbandry , Dairy Development and Fisheries Department , No. DIS 
2017 / C.R. 92 / ADF - 4 , dated the 29th January , 2019 , ( hereinafter referred to as " the said notification " ) , 
issued in exercise of the powers conferred by sub - sections ( 1 ) and ( 2 ) of section 6 read with sections 7 , 
11 , 12 and 13 of the Prevention and Control of Infectious and Contagious Diseases in Animals Act , 2009 
( 27 of 2009 ) declared the whole area of Nagpur , Sangali , Pune , Buldhana and Raigadh Districts of the 
Maharashtra , as the Controlled Area in respect of the Glanders disease , which is a scheduled disease 
declared under the said Act ; 

And whereas , it is noticed that , in the area of District Bhandara the equine species animals are 
infected with Glander's Disease , and therefore , the Government considers it expedient to declare the said 
District Bhandara as a " Controlled Area " ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - sections ( 1 ) and ( 2 ) of section 6 read with 
sections 7 , 11 , 12 and 13 of the Prevention and Control of Infectious and Contagious Diseases in Animals 
Act , 2009 ( 27 of 2009 ) , the Government of Maharashtra hereby amends the said notification , as 
follows : 


In the schedule of the said notification , after entry at serial No. 5 , the following entry shall be added . 


" 6 Bhandara " 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


ANOOP KUMAR , 


Principal Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


